RNI No.MAHBIL / 2009/ 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ४, अंक ८४] 


शुक्रवार , जून २ ९ , २०१८ / आषाढ ८ , शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठे ४, किंमत : रुपये ९ .०० 


असाधारण क्रमांक २१६ 
प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र 


शासनाने महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २९ जून २०१८ . 

अधिसूचना 
द बॉम्बे एरीअल रोपवे अधिनियम, १ ९ ५५ . 

क्रमांक खाक्षेस.२०० ९ /प्र.क्र .११/ भाग -१/ रस्ते -९. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्यावतीने सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई आणि मेसर्स सुयोग गुरबक्साणी कन्सॉरटियम ज्यांचे नोंदणीकृत कार्यालय- १४/ A, सुयोग इंडस्ट्रियल इस्टेट , एल.बी.एस. मार्ग,विक्रोळी ( प.), 
मुंबई ४०० ०८३ येथे आहे, यांचेमध्ये खाजगीकरणांतर्गत “ बी.ओ.टी. ” तत्त्वावर “ सप्तश्रृंगीगड , ता . कळवण, जि . नाशिक येथे खाजगीकरणांतर्गत 
फ्युनिक्युलर ट्रॉली सिस्टिम उभारणे " या प्रकल्पाचा करारनामा दिनांक १२ जानेवारी २०१० रोजी साक्षांकित करण्यात आलेला आहे ; 

ज्याअर्थी, निविदा खंड क्र . १, पान क्र .२३, शर्त क्र . ३२.७ नुसार उद्योजकाने, “ मेसर्स सुयोग गुरबक्साणी फ्युनिक्युलर रोपवे प्रा.लि., नागपूर 
ही नवीन कंपनी ( SPV ) स्थापन केली आहे व त्यास शासनाने पत्र क्र . खाक्षेस.२०० ९ /प्र.क्र . ११/ एल.बी.१/ रस्ते-९, दिनांक २७ एप्रिल २०१२ 
अन्वये मंजुरी दिली आहे ; 

आणि, ज्याअर्थी, सदर करारनाम्यानुसार सदर प्रकल्पाचे बांधकाम, वापर व देखभाल दुरुस्तीकरिता उद्योजकास २० वर्षे ७ महिने इतका 
सवलत कालावधी, १८ महिन्यांचा बांधकाम कालावधीसह उद्योजकास दिनांक १२ जानेवारी २०१० या प्रकल्प सुरू होण्याच्या दिनांकापासून मंजूर 
करण्यात आलेला आहे; 

आणि , ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाची अशी धारणा आहे की, सदर प्रकल्पाचे बांधकाम , वापर आणि देखभाल दुरुस्ती ही जनतेलादिलेली विशेष 
सेवा आहे , आणि त्यामुळे सदर प्रकल्पासाठी प्रकल्पाच्या आवारात प्रवाशांसाठी सप्तशृंगीगड, ता . कळवण येथे तिकीटघर उभारून तिकीट दर 
आकारणे व वसुली करणे महाराष्ट्र शासनास योग्य वाटत आहे. 

म्हणून आता, बॉम्बे एरीअल रोपवे अधिनियम , १९ ५५, यांच्या कलम १२ व १८ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या आणि त्याला समर्थनीय 
करणाऱ्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे घोषित करते की , खाजगीकरणाच्या माध्यमातून “ बी.ओ.टी. ” तत्त्वावर मेसर्स सुयोग 


. 


भाग चार - ब - २१६-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, जून २ ९, २०१८ / आषाढ ८, शके १ ९ ४० 
गुरबक्साणी फ्युनिक्युलर रोपवे प्रा.लि., नागपूर यांनी स्वखर्चाने “ सप्तश्रृंगीगड, ता.कळवण, जि . नाशिक येथे खाजगीकरणांतर्गत फ्युनिक्युलर ट्रॉली 
सिस्टिम उभारणे " या प्रकल्पांतर्गत बांधकाम केलेल्या फ्युनिक्युलर रोपवेचा वापर करणाऱ्या भाविकांसाठी व खालील अनुसूचीच्या स्तंभ 
( ३) व ( ४ ) मध्ये अनुक्रमे विनिर्दिष्ट केलेल्या वयोगटातील प्रवाशांसाठी व मालवाहतुकीसाठी दिनांक २९ जून २०१८ ते ३१ मे २०१९ या 
कालावधीसाठी त्यांच्या समोर विनिर्दिष्ट केलेल्या दराने शुल्क वसुली करण्याकरिता मेसर्स सुयोग गुरबक्साणी फ्युनिक्युलर रोपवे प्रा.लि.,नागपूर यांना 
प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 

अनुसूची 


अ.क्र . 


वर्ष 


प्रवासी वाहतूक दर 

( रु . ) 
वर्ग अ प्रवासी वर्ग ब प्रवासी 
( परतीच्या प्रवासासह ) ( परतीच्या प्रवासासह ) 

( ३ ) 


माल वाहतूक दर 

( रु . ) 
प्रति किलो 


( १ ) 


( ४ ) 


( २ ) 
२ ९ जून २०१८ ते ३१ डिसेंबर २०१८ 


१ 


८०.०० 


४०.०० 


२.०० 


२ 


१ जानेवारी २०१९ ते ३१ मे २०१ ९ 


९ ०.०० 


४५.०० 


३.०० 


१ . 


. 


२ . 


३ . 


वर दर्शविलेल्या फ्युनिक्युलर रोपवेचा वापर करणाऱ्या भाविकांकडून शुल्क गोळा करण्याचा व संपूर्ण रक्कम ठेवून घेण्याचा हक्क 
मेसर्स सुयोग गुरबक्साणी फ्युनिक्युलर रोपवे प्रा.लि., नागपूर यांना प्रदान करण्यात आला आहे. 

प्रवासी यांचे वर्गीकरण : 

१. वर्ग अ प्रवासी म्हणजे ३ फूट ६ इंच ( १०५ सेमी.) पेक्षा जास्त उंची असलेली व्यक्ती आणि ७५ वर्षे वयाखालील व्यक्ती. वर्ग 
अ प्रवाशासाठी पूर्ण दराने आकारणी . 

२. वर्ग ब प्रवासी म्हणजे ३ फूट ६ इंच ( १०५ सेमी.) पेक्षा कमी उंची असलेली व्यक्ती आणि ७५ वर्षे वयावरील व्यक्ती, तसेच 
चालण्याचे अपंगत्व असलेली व्यक्ती वर्ग ब प्रवाशासाठी अर्ध्या दराने आकारणी. 

३. प्रत्येक प्रवासी आपल्यासोबत जास्तीत जास्त ५ किलो साहित्य बाळगू शकतो, त्यावरील जास्तीच्या वजनासाठी मालवाहतूक दराने 
आकारणी करण्यात येईल . 

३ वर्षांखालील मुलांना तिकीट दरातून सुट. 
खालील प्रवासीधारकांना तिकीट दरातून सूट देण्यात येईल 

१. राष्ट्रपती, उप राष्ट्रपती, राज्यपाल, लोकसभा व राज्यसभेचे विद्यमान सदस्य, लोकसभा व राज्यसभेचे माजी सदस्य, महाराष्ट्र 
विधानसभा व विधानपरिषदेचेविद्यमान सदस्य, महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषदेचे माजी सदस्य ; 

२. महाराष्ट्र शासन सा.बां. विभागाचे कार्यकारी अभियंता व त्यावरील वरिष्ठ दर्जाचे सा.बां. विभागाचे अधिकारी यांना तिकीटदरातून सूट. 
तिकीट दर व मालवाहतूक दराचा फलक सर्वांना दिसेल अशा पद्धतीने तिकीट काऊंटरजवळ लावण्यात यावा. 
तसेच प्रवासीधारकास प्रत्येक वेळी संगणकीकृत पावती देण्यात यावी. 

इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीचा फलक सर्वांना दिसेल अशा पद्धतीने प्रकल्पाच्या प्रवेशद्वाराजवळ लावण्यात यावा . 
टीप सप्तश्रृंगी निवासिनी देवी ट्रस्टला सवलतीच्या कालावधीत प्रत्येक महिन्यात ३०० तिकिटे, चैत्रोत्सवात १,५०० तिकिटे व नवरात्रौत्सवात 
२,५०० तिकिटे मोफत . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


४ . 


६ . 


७ . 


अविनाश त्रिं . धोंडगे , 


शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, जून २ ९, २०१८ / आषाढ ८, शके १ ९ ४० 


eu 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , Dated the 29th June 2018 . 


NOTIFICATION 


THE BOMBAY AERIAL ROPEWAY ACT ,1955 . 

No.PSP - 2009/CR - 11/ Part- 1/Road -9. — Whereas, the Governor of Maharashtra through Secretary , 
Public Works Department,Mantralaya , Mumbai and M /s . Suyog Gurbaxani Consortium , 14 /A , Suyog 
Industrial Estate, L.B.S.Marg , Vikroli (West ), Mumbai400 083 have entered into Concession Agreement, 
on the 12th January 2010 , including all the subsequent agreements entered between them , for construction , 
operation and maintenance of " Construction of Funicular Trolly System under BOT at Saptashrungi Gad , 
Tal. –Kalwan ” (here in after referred to as "the said Project”), constructed under the Built , Operate and 
Transfer (BOT) Scheme ; 

And whereas, Concessionaire has floated , SPV for this purpose in the nameof “ M /s. Suyog Gurbaxani 
Funicular Ropeways Pvt . Ltd. Nagpur” as per contract Volume page No.23 , Clause No.- 32.7 and 
Government vide its letter No. PSP -2009/C.R.11/L.B.1/ Roads -9 , dated the 27th April 2012 has approved 
the same ; 

And whereas , as per the said agreement, the concession period of 20 years , 07 Months has been 
granted to the concessionaire to construct, operate and maintain " the said project " from the date of 
commencement of the work . i.e., on the 12th January 2010 , which includes the period of construction of 
18 Months : 


And whereas , the Government of Maharashtra is of the opinion that the construction , operation and 
maintenance of the said project is special service to the public and, therefore , after completion of the said 
work , considers it expedient to levy and collect the user fee on the said project at the Ticket Counter 
constructed in the premises of the project at Saptashrungi Gad , Taluka Kalwan . 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by The Bombay Aerial Ropeway Act, 1955 of 
section 12 and section 18 the Government ofMaharashtra hereby declares that the user fee shall be 
levied for the passangers using Funicular Trolley as specified in column (2 , 3 and 5 ) of the Schedule 
appended hereto constructed under the “ Built , Operate and Transfer (BOT) Scheme" by M /s. Suyog 
Gurbaxani Funicular Ropeways Pvt. Ltd.Nagpur , at their expenses , at the Ticket Counter, constructed in 
the premises of the said project at Saptashrungi Gad , Tal. Kalwan , Dist. Nashik for the period commencing 
from the 29th June 2018 and ending on the 31st May 2019 . 


Schedule 


Sr.No. 


Year 


User Fee for passangers 

(In Rs.) 

( 3 ) 


Freight for Goods 

( In Rs.) 

(4 ) 


( 1) 


( 2 ) 


Per Kg. 


Class A 
Passengers 
(To and fro 
Journey ) 


Class B 
Passengers 
( To and fro 
Journey ) 


80.00 


40.00 


2.00 


29th June 2018 to 31 st 
December 2018 . 


2 


1st January 2019 to 31stMay 2019. 


90.00 


45.00 


3.00 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, जून २९ , २०१८ / आषाढ ८, शके १९ ४० 


1. For the purpose of this notification , M /s. Suyog Gurbaxani Pvt. Ltd. Nagpur is authorized to 
collect and retain the amount of user fee at the projectpremises constructed at Saptashrugi Gad Village 
Tal. Kalwan . 
2. Classification of passengers is as below : 

i) Class- A passenger shall be having height above 3 feet 6 inches ( 105.00 centimetres ) and 
also the person below the age of 75 years . Class A passengers shall have to pay full fair . 

ii) Class B passengers means the passengers with height upto 3 feet 6 inches ( 105.00 
centimetres ) and also the person beyond the age of 75 years and walking disability persons. 
Class - B passengers shall have to pay half fair . 

iii) Each passenger can carry maximum permissible 5.00 kg . household luggage along with 
him /her while traveling in funicular car and luggage more than 5.00 kg . can be transported in luggage 
ropeway with charge as per frieght rates shown in toll rates . 
3. Passengers of age group below 3 years do not require ticket. 
4. The dignitaries mentioned below are exempted from payment of user fee . 

i) President of India , Vice President of India , Governer of Maharashtra , Sitting Members of 
Loksabha and Rajyasabha, Ex -Members of Loksabha and Rajyasabha , Members of Maharashtra 
Legislative Assembly and Maharashtra Legislative Council, Ex - Members ofMaharashtra Legislative 
Assembly and Maharashtra Legislative Council. 

ii ) Officers of state PWD , Government ofMaharashtra notbelow the rank of Executive Engineer 
or equivalent are exempted . 

5. Ticket Rates and Freight Rates shall be displayed on boards clearly visible to people in the 
vicinity of Ticket Collection Centre . 

6. Electronic display board clearly visible to the people should be installed at the entrance of the 
project. 

7. Computerized fee receipt should be provided to each passanger. 

Note : - Details of free passes - Monthly 300 passes , Chaitra Utsav 1500 passes and in Navratri 
Utsav 2500 passes is to be given to Shri Saptashrungi Nivasini Devi Trust free of cost . 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


AVINASH T. DHONDGE , 


Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/C DIRECTOR SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD , PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY 
AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : I/ C DIRECTOR SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD . 


